वाचा - 


कामगार आयुक्त,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
सरकारी कामगार अधिकारी, (गट-ब) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मुदतपुर्व बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.२६६/कामगार-८ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३१ जानेवारी, २०२३. 


पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 


कार्या.१२, दि.२९.०५.२०१५ 


शासन निर्णय- 


शासन निर्णय क्र.बदळली-२०१४/प्र.क्र.9२/कामगार-८, दि.२८.०४.२०१४ 

शासन निर्णय क्र.बदळी-२०१४/प्र.क्र.३९५/कामगार-८, दि.२६.०२.२०१५ 

सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्रमांकः एसआरव्ही-२०२२/प्र.क्र.२९/कार्या.१२, दि.२३.०५.२०२२ 
सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रकपत्र क्रमांकः एसआरव्ही-२०१४/मुस-३४/प्र.क्र.३७९/ 


तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या मुदतपुर्व बदली करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 


कामगार आयुक्त, यांच्या आस्थापनेवरील सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब संवर्गातील खालील 


अ.क्र. । अधिका-यांचे नाव | सध्याचे कार्यरत | बदली नंतर पदस्थापनेचे शरा 
ठिकाण ठिकाण 
— श्री.गौरव नालिदे सरकारी कामगार | सचिव, सुरक्षा रक्षक मंडळ, | विनंतीवरुन 
अधिकारी, अकोला | मुंबई 
2. श्री.राहूल TS =| सरकारी कामगार | सरकारी कामगार | विनंतीवरुन 
अधिकारी, अमरावती | अधिकारी, यवतमाळ 
२. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा. 


Ds 


"महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधील कलम ४ (४)(दोन) व ४ (५) तरतूदीन्वये सक्षम 
प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन या बदल्या करण्यात येत आहेत. 


४. 


संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांची विनंती बदली असल्याने पदस्थापनेच्या पदावर होण्यासाठी 


पदग्रहण अवधी, प्रवासभत्ता तसेच इतर प्रवासभत्ता व इतर अनुषंगिक अनुज्ञेय नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.२६६/कामगार-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१३११६२७४२७७१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO 
POKALE 
Date: 2023.01.31 16:31:25 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

3. कामगार आयुक्त, कामगार भवन,ई-ब्लॉक, सी-२०,वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई 
४. अपर कामगार आयुकत, कोकण विभाग,मुंबई/पुणे/नागपूर. 
५. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), मुंबई 
६. कामगार उप आयुक्त, औरंगाबाद/ ठाणे/ रायगड/पुणे/पालघर/नाशिक/अमरावती 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२,नागपूर 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 
१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
92. संबंधित अधिकारी (कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत) 
१३.निवडनस्ती/कामगार-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


